RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ७ ] 


शुक्रवार , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक अजि / भूसं / कार्या - ९ / प्र.क्र . ८०४ / २० / उविअ / पुउ / एलएक्यू / एसआर -३ ९ / २०२०. - ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई महानगर पालिकेचा विकास 
आराखडा -२०३४ ( यापुढे उक्त विकास आराखडा २०३४ म्हणून संबोधिलेला ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी / ४३१७ / 
६२ ९ / सीआर -११८ / २०१७ / डीपी / युडी -११ , दिनांक ८ मे २०१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी गुरूवार ते बुधवार , 
मे १७-२३ , २०१८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्याअन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र 
अधिनियम " म्हणून संबोधिलेली ) च्या कलम ३१ पोट - नियम ( १ ) अन्वये मंजूर केला असून अधिसूचनेच्या दिनांकापासून अंमलात आलेला 


आहे ; 


CG 


92 


ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) 
उक्त विकास आराखडा -२०३४ मधील नियम क्र .५५ मध्ये “ मेट्रो / मोनो कोस्टोल रोड एलिवेटेड कॉरिडोरमध्ये येणारे कोणतीही संरेखन बदल व 
सुधारित योजनेनुसार स्वयंचलनाने विकास आराखड्यात सुधारित केल्या जातील “ अशी तरतूद असल्याने “ मुंबई मेट्रो टप्पा ४ वडाळा ते 
कासारवडवली मार्गिकेकरिता ” या प्रयोजनासाठी स्वयंचलनाने आरक्षित होत आहेत . ( यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन म्हणून 

संबोधिलेली . ) 
ज्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट - कलम १ अन्वये शासनाने बृहन्मुंबईचे प्रारूप विकास योजनांना यापुढे उक्त विकास 
योजना , २०३४ म्हणून संबोधलेले आहे ) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीबी / ४३१७ / ६२ ९ / सीआर -११८ / २०१७ / डीपी / युडी -११ , 
दिनांक ८ मे २०१८ अन्वये सदर अधिसूचनेसोबत परिशिष्ट ' ब ' मध्ये नमूद केलेले मंजुरीतून वगळले साराभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून 
अधिसूचनेसोबत परिशिष्ट ' अ ' मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ; 

ज्याअर्थी , महानगर आयुक्त मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी ( यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र 
अधिनियमाच्या कलम १२६ ( १ ) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम १ खाली काढलेल्या शासन 
निर्णय क्रमांक टीपीबी ४११४ / १८१ / पं.क्र.९ ५ / २०१५ / नवि -११ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ ( २ ) व ( ४ ) खालील भूमीसंपादनाबाबत करावयाच्या 
शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे 
ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे 

ज्याअर्थी , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती ) अध्यादेश , २०१५ शासन राजपत्रात 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा , विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक , 
आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला ) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू 
ठरणार नाही ; 


, 


3 ; 


( १ ) 


भाग एक- ( को.वि.पु . ) - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , शके १ ९ ४३ 
त्याअर्थी , शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( २ ) व ( ४ ) सह उक्त 
संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत आणि उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , पूर्व उपनगर , मुंबई उपनगर जिल्हा , निळकंठ 
बिझनेस पार्क , ‘ ए ' , विंग , तळ मजला , किरोळ रोड , विद्याविहार ( पश्चिम ) , मुंबई -४०० ०८६ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


2 


- 


अनुसूची - एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गाव घाटकोपर , तालुका कुर्ला , जिल्हा मुंबई उपनगर 
अनुक्रमांक गाव नगर भूमापन क्रमांक 

आवश्यक जमीनीचे 

अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
१ घाटकोपर १६८ क / १ पै 

१३८.०० 


- 


सार्वजनिक प्रयोजन मुंबई मेट्रो टप्पा - ४ , वडाळा ते कासारवडवली मार्गिकेकरिता 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
' मुंबई मेट्रो टप्पा - ४ , वडाळा ते कासारवडवली मार्गिकेकरिता 

ते 
प्रकल्पाचे वर्णन 

मुंबई मेट्रो टप्पा ४ , अंतर्गत वडाळा - घाटकोपर - मुलुंड - ठाणे 

कासारवडवली पर्यंत मार्गिका प्रस्तावित आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 


CG 


CG 


ܙܙ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


निरंक 


उक्त जमिनीचे नकाशे उप विभागीय अधिकारी , पूर्व उपनगर , मुंबई उपनगर जिल्हा , निळकंठ बिझनेस पार्क , ' ए ' विंग , तळ मजला , किरोळ 
रोड , विद्याविहार ( पश्चिम ) , मुंबई -४०० ०८६ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 


विद्याविहार , मुंबई , 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


निधी चौधरी , 

जिल्हाधिकारी , 
मुंबई उपनगर जिल्हा . 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , शके १ ९ ४३ 


- 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

NOTIFICATION 


CG 


CG 


No.C - Desk - IX / CR - 804 / 20 / SDO - ES / LAQ / SR - 39 / 2020. — Whereas , Development Plan 2034 of 
Greater Mumbai Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan 
2034 ” ) of Urban Development Department of Government of Maharashtra under , Notification 
No. T.P.B. 4317 / 629 / CR - 118 / 2017 / DP // UD - 11 , dated 8th May 2018 has been Published in 
Maharashtra Government Gazette , Part 1 , Kokan Division Suppliment , dated Thursday to 
Wednesday , May , 17-23 , 2018 Sanctioned under sub - section ( 1 ) of section 31 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Maharashtra Act ” ) , 
came into force with effect from date of Notification ; 

Whereas the land specified in the schedule 1 appended hereto ( hereinafter referred to as 
Said Lands ” ) Rule No. 55 of the Development Plan 2034 , Any alignment modifications 
introduced in Metro / Mono / Coastal Road / Elevated Corridors / Corridors of Mass Rapid Transport 
System , including BRTS , by the Appropriate Authority and saction by Government shall stand 
automatically amended on the Development Plan as modified . ” are affected by the site reserved 
for the purpose of “ Mumbai Metro Line - 4 , Wadala to Kasarvdvali Corridor ” ( hereinafter referred 
to as the said “ Public Purpose ” in the said Revised Development Plan ; 

Whereas , Government in Urban Development department under Notilication No.TPB / 4317 / 
629 / CR118 / 2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 issued under sub - scction ( 1 ) of section 31 of the 
said Maharashtra Act has accorded sanction to Draft Development Plan 2034 ( hereinafter referred 
as Development Plan 2034 ) with modifications shown in schedule A’appended notification 
excluding the substantial modification as shown in schedule B ' appended to the notification ; 

Whereas , Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
( hereinafter referred to as the said “ MMRDA ” ) the ( hereinafter referred to as “ the said Acquiring 
Body ” ) has made an application to the Appropriate Government under sub - section ( 1 ) of section 
126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ; 

Whereas , under Government Resolution , Urban Development Department No. TPB / 4314 / 
181 / C.R.95 / 2015 / UD - 11 , dated 24th August 2015 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub sections 
( 2 ) and ( 4 ) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for 
public purpose specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the 
Collector ; 

And whereas , the Collector , Mumbai Suburban District , is satisfied that the said land is 
needed for the said Public Purpose ; 

Whereas , the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra Regional 
and Town Planning ( Second Amendment ) ordinance 2015 , published in Government Gazette , 
dated 29th August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 ( hereinafter referred to as the “ said Acquisition Act , 2013 ” ) shall not be applicable in 
respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , Development Plan or 
Town Planning Scheme for public purpose . 

Therefore , in exercise of the delegated powers under sub - section ( 2 ) and ( 4 ) of section 126 of 
the said Maharashtra Act read with sub - section ( 1 ) of section 19 of the said Land Acquisition Act , 
2013 the Collector , Mumbai Suburban District , hereby declares that the said land is needed for 
the said public purpose and under clause ( g ) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the 
Collector , being the appropriate Government , is pleased to designate Sub Divisional Officer , 
Eastern Suburban , Mumbai Suburban District Neelkanth Business Park , ‘ A ’ wing Ground Floor , 
Kirol Road , Vidyavihar ( West ) , Mumbai 400 086 to perform the functions of a Collector under the 
said Act . 
भाग एक- ( को.वि.पु . ) - ११-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , शके १ ९ ४३ 


- 


, 


Schedule - 1 
Village Ghatkopar , Taluka Kurla , Dist Mumbai Suburban District . 


Sr. No. 


Village 


City Survey No. of 
land to be acquired 

168 / c / 1pt 


Approximate Area of land to 
be acquired in Sq.mt. 

138.00 


1 


Ghatkopar 


Purpose of Acquisition.— “ Mumbai Metro Line -4 , Wadala to Kasarvdvali Corridor ” 


Schedule - 2 
Statement on the nature of public purpose . 


66 


Name of the project 


Mumbai Metro Line -4 , Wadala to Kasarvdvali 
Corridor 


Description on Project Work 


“ Mumbai Metro Line -4 , Wadala –Ghatkoper 
Mulund - Thane - Kasarvdvali Corridor ” 


- 


Benefits to the Society 


Public Transport 


Schedule - 3 


Description of the resettlement area . 


Nil . 


Schedule - 4 
( Summary of Rehabilitation and Rehabilitation Scheme ) 


Nil . 


The plan of the said land can be inspected during office hours on any working day at the 
office of the Sub Divisional Officer , Eastern Suburban , Mumbai Suburban District Neelkanth 
Business Park , ‘ A ’ wing Ground Floor , Kirol Road , Vidyavihar ( West ) , Mumbai 400 086 . 


> 


NIDHI CHOUDHARI , 

Collector , 


Vidyavihar Mumbai , 
Dated 27th January 2022 . 


Mumbai Suburban District . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


